मौजे पेरणे फाटा, ता. हवेली, जि. पुणे येथे 
दरवर्षी दि.०१ जानेवारी रोजी कोरेगांव भिमा 
विजयस्तंभ शौर्य दिन साजरा करण्याकरिता 
प्रशासकीय सोयीसाठी जिल्हाधिकारी, पुणे 
यांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरुपी प्रशासकीय 
समिती गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. सान्यावि २०२२/प्र.क्र.२३६/बांधकामे, 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना:- 

मौजे पेरणे फाटा, ता. हवेली, जि. पुणे येथे दरवर्षी ०१ जानेवारी रोजी कोरेगांव भिमा 
विजयस्तंभ शौर्य दिन साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी दिनांक १ जानेवारी रोजी विजयस्तंभास 
अभिवादन करण्यासाठी संपूर्ण देशभरातून अंदाजे पाच लाखाच्यावर जनसमुदाय उपस्थित असतो. 
सदर बाब विचारात घेता, दरवर्षी दि.०१ जानेवारी रोजी कोरेगांव भिमा विजयस्तंभ शौर्य दिन साजरा 
करण्याच्या कार्यक्रमासाठी नियोजन व्यवस्थित व्हावे याकरिता जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या 
अध्यक्षतेखाली कायमस्वरुपी प्रशासकीय समिती गठित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मौजे पेरणे फाटा, ता.हवेली, जि.पुणे येथे दरवर्षी दि.०१ जानेवारी रोजी कोरेगांव भिमा 
विजयस्तंभ शौर्य दिन साजरा करण्याकरिता प्रशासकीय सोयीसाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या 
अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे कायमस्वरुपी प्रशासकीय समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम समिती पद 
।१___ | जिल्हाधिकारी, पुणे अध्यक्ष 
२ । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे सदस्य 
3 सह पोलीस आयुक्त, पुणे सदस्य 
8 । पोलीस अधिक्षक, ग्रामीण, पुणे सदस्य 
५ | पोलीस उपायुक्त, पुणे (संबंधित) सदस्य 
६ । महासंचालक, डा.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे सदस्य 
व्यवस्थापक, पी.एम.पी.एम.एल., स्वारगेट, पुणे सदस्य 
सह आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, पुणे सदस्य 
९ अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे सदस्य 
(१० | DEO Head Quarter, Southern Command, पुणे सदस्य 
णि १ | मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सदस्य 
पुणे (PMRDA) 
१२ | मुख्य अग्निशामक अधिकारी, अग्निशामक विभाग, पुणे महानगरपालिका सदस्य 
१३ । प्रादेशिक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, पुणे सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि २०२२/प्र.क्र.२३६/बांधकामे 


१४ | कमांडन्ट, NDRF, सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे सदस्य 
१५ | प्रांत अधिकारी, हवेली, जि.पुणे सदस्य 
१६ | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे सदस्य 
१७ । अधिक्षक अभियंता, (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे सदस्य 
१८ | तहसीलदार, ता.हवेली, जि.पुणे सदस्य 
१९  । पोलीस निरीक्षक, लोणीकंद पोलीस स्टेन सदस्य 
२०  । प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे सदस्य सचिव 


२. सदर समितीने मौजे पेरणे फाटा, ता. हवेली, जि. पुणे येथे दरवर्षी दि.०१ जानेवारी रोजी 
कोरेगांव भिमा विजयस्तंभ शौर्य दिनाच्या आयोजनाबाबत आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचे 
वेळोवेळी मार्गदर्शन घ्यावे. तसेच, केलेल्या कार्यवाहीचा व खर्चाचा अहवाल आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, पुणे यांचे मार्फत शासनास सादर करावा. 
३. मौजे पेरणे फाटा, ता. हवेली, जि. पुणे येथे कोरेगांव भिमा विजयस्तंभ शौर्य दिन साजरा 
करण्याकरिता महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी दि.०१ 
जानेवारी, २०२३ च्या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष जागेला भेट देऊन आराखडा 
निश्चित करावा व कार्यक्रमासाठी लागणारा निधी सद्य:स्थितीत तातडीची बाब लक्षात घेऊन उपलब्ध 
करुन द्यावा. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२०१५४८१२५७२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DINESH 
RAMCHANDRA 


DINGLE चा 
(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि २०२२/प्र.क्र.२३६/बांधकामे 


९. जिल्हाधिकारी, पुणे 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 

११.सह पोलीस आयुक्त, पुणे 

१२.पोलीस अधिक्षक, ग्रामीण, पुणे 

१३.पोलीस उपायुक्त, पुणे (संबंधित) 

१४.महासंचाळक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण, संस्था पुणे 
१५.प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

१६.व्यवस्थापक, पी.एम.पी.एम.एल., स्वारगेट, पुणे 
१७.अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे 

१८. DEO Head Quarter, Southern Command, पुणे 
१९.मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे (PMRDA) 
२०.मुख्य अग्निशामक अधिकारी, अग्निशामक विभाग, पुणे मनपा 
२१.प्रादेशिक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, पुणे 
२२.कमांडन्ट, NDRF, सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे 

२३.सह आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, पुणे 

२४.प्रांत अधिकारी, हवेली, पुणे 

२५.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 
२६.अधिक्षक अभियंता, (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे 
२७.तहसीलदार, हवेली, पुणे 

२८. पोलीस निरीक्षक, लोणीकंद पोलीस स्टेशन 

२९.सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 

३०.निवडनस्ती बांधकामे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


